उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ५० 
खाटांच्या १० उपजिल्हा रुग्णालयातील ४० 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
area निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. ८५/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.८५/आरोग्य -३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या निफाड, मनमाड, चांदवड, दोंडाईचा, नवापूर, तळोदा, 
जामनेर, मुक्ताईनगर, कर्जत व पाथर्डी या १० उपजिल्हा रुग्णालयातील एकूण Yo अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ५० खाटांच्या निफाड, 
मनमाड, चांदवड, दोंडाईचा, नवापूर, तळोदा, जामनेर, मुक्ताईनगर, कर्जत व पाथर्डी या १० 
उपजिल्हा रुग्णालयातील सदर ४० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.८५/आरोग्य-३ 


००१- संचालन व प्रशासन 
(ood) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


२) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा- विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१- इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


३)  २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
009- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१४५३४४८६१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
R os h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil ५७५५५५ ७. 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.८५/आरोग्य-३ 


३. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये -राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगांव/अ.नगर/धुळे/नंदूरबार. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ जळगांव/अहमदनगर/ धुळे/ नंदूरबार. 

८. वैद्यकीयअधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालये(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांचेमार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण पण. अ... 


“९ 


८८ 


28०८/०३/३३ wimpy 
Beh 191६: & -Lte/ 
323 °SK/93 ०८1६२७ 


(aezacdde) 
‘ ba ळू 
योक दट a é ०८०2-००-८५ ल 


९ ( 


aN 
“२ 


a ae Ragas 
Cac MSC yD 


००-२९०२०० २८००] पदआ२०१८/प्रक्र. १२६ 
/आ-३ मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक ११/१०/२०१८ 


ग्रेडवेनन ज्या.शा.नि.अन्वये पदे |ज्या दिवसापासून 
पुढे चालू ठेवण्यात पदे चालू 
lel atl 


९ ; 
मश एसाआवि शानिकर अधिपरिचारीका, 
जाबेॅप्र- २ ००प्र कर. ३/आ-४ ४ दि.१३ वर्ग ३ 


%G 


( 
A 


AG 


renee Py! pu 
Dip २७७ 1२२९ Bin gh 
BBinibpd| १८६] ph ४७९२७४३७३१ ॥६ Len 


(xe sacdee) 
"क abet line 
18२९०६ ple tose 


